खडकवासला प्रकल्प तालुका दौंड जिल्हा 
पुणे नवीन मुठा उजवा कालवा वितरीका 
क्र. २२, कि.मी १ ते ७ विशेष दुरूस्ती 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२१ (प्र.क्र. १२६/२१)/ सिं.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १५.०६.२०२१ 


१. कार्यकारी संचालक, म.कृ.खो.वि.म., पुणे यांचे पत्र क्र.मकृखोविम/सिंव्य -१/१६ 
(५४९/२०२०/२)/४८९४/२०२०,दि.२४/१२/२०२० 

२. मकृखोविम, पुणे यांच्या नियामक मंडळाचे इतिवृत्त दि.२५/७/२०१९ 

३. कार्यकारी संचालक, जा.क्र.मकृखोविम, पुणे यांचे पत्र -क्र.मकृखोविम-१६/३७/ 
(५४०/२०१८)/भाग-२/सिंव्य-/३२७२/२०२०, दि.०१/१०/२०२०. 

४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/ळपा-०२, दि.२६/०५/२०१७ 

५. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

६. शासन निर्णय-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५५१/१७/सिव्य (कामे) दि.२७/११/२०१८. 
शासन निर्णय क्र.प्रमा २०१३/(प्र.क्र.७८५)/१३)/सिंव्य (कामे) दि.०१.०८.२०१९,. 


खडकवासला सिंचन प्रणाली मध्ये नविन मुठा उजवा कालवा किमी ० ते २०२ किमी व 
जुना मुठा कालवा २८ ते १०९ किमी. असून एकूण सिंचन क्षेत्र ६२१४२.०० हे. आहे . नवीन मुठा 
उजवा कालव्यावरील सा.क्र. ७३/४४५ येथे वितरिका क्र. २२ सुरू होते . वितरेकेची एकूण लांबी 
२४.७५ कि.मी. असून त्यावरील एकूण लाभक्षेत्र २,६५३ हेक्‍टर इतके आहे .वितरीकेची वहन क्षमता 
७५ क्युसेक्स (2.923 FAR) se. या वितरिकेद्वारे केडगाव, खुटबाव , गलांडवाडी व पारगाव 
ता.दौंड या गावातील लाभक्षेत्र ओलिताखाली येते. सदर वितरक यांची कामे ही साधारण १८७९ 
साली ब्रिटिश कालावधीत झालेली आहेत . वितरेकेचा काटछेद हा विस्कळीत झाला असून, 
वितरिकेवर झाडे झुडपे वाढलेली आहे . भराव नादुरुस्त झाला असून भरावाचे ठिकाणी अंशतः 
गळती होत आहे. झाडेझुडपे वाढल्याने सिंचन कालावधीत कालव्याचे सेवापथ तसेच निरीक्षण 
पथकाकडून जाणे येणे अवघड झाले आहे . कालव्यावरील बांधकामेही दगडी बांधकामात असून 
बांधकामाची पडझड झालेली आहे . वितरिका नादुरुस्त झाल्याने वहन कालावधी वाढत आहे. 
कालव्याचे शेवटच्या भागांमध्ये पाणी पोहोचत नाही सदर वितरिका दुरुस्त करणे आवश्यक असून 
त्यासाठी या भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच लाभधारकांची मागणी होत आहे. संपूर्ण 
कालवे प्रणालीची कामे नियमित देखभाल व दुरुस्ती उपलब्ध निधीतून शक्‍य नाही. सद्यस्थितीत 
वितरीका क्र. २२, कि.मी १ ते ७ कालव्याच्या विमोचक बांधकाम, व्दार, गाव रस्ता पुल, 
अस्तरीकरण, नलीकामोरी, आदळे इ. ची पडझड झालेली असल्यामुळे कालवा क्षतीग्रस्त झाला 
आहे. त्यामुळे प्रत्येक आर्वतनात कालव्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होतो व मोठया प्रमाणात 
गळती होते, परिणामी आवर्तन कालावधी वाढून पाणी नाश होत आहे. तसेच चाळू आर्वतना मध्ये 
झालेल्या पडझडीमुळे कालवा फुटी सारखे प्रकार देखील घडत आहेत. सदर वितरीकेची दुरुस्ती 
करणे आवश्यक असून ही कामे प्राधान्याने हाती घेऊन पूर्ण करणे आवश्‍यक असल्याने महामंडळाने 
ही तातडीची व अत्यावश्‍यक कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याकरिता शासनास शिफारस केली 
आहे. तसेच महामंडळाच्या कार्यकारी समितीची १४१ व्या बैठकीमध्ये प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला 
असून त्यानुसारच्या यादीस महामंडळाने नियामक मंडळाच्या ९९ व्या बैठकीतील ठराव क्र.९९/५ 
अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच महामंडळाने जलसंपदा विभाग, शा.नि. 
दि.०१/०८/२०१९ मध्ये नमूद केल्यानुसार विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा कामांचा वार्षिक 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१ (प्र.क्र. १२६/२१)/ सिं.व्य.(कामे) 


आराखडा दि.०१/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला असून सदर आराखड्यात 
देखील या कामाचा प्राधान्यक्रम-१ आहे. 


सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर वितरीका क्र. २२ चे एकूण सिंचन क्षेत्र २६५३ हे. असुन 
त्यापैकी १०८१ हे. प्रत्यक्ष सिंचन होते. सदर दुरुस्तीचे काम झाल्यास उर्वरित १५७२ हे . क्षेत्र 
पुनर्स्थापित होणार आहे. या अनुषंगाने शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
विभागास देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सदर कामाकरीता विशेष दुरुस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
खडकवासला प्रकल्प , नवीन मुठा उजवा कालवा वितरीका क्र. 22, कि.मी ado व 

त्यावरील बांधकामांची विशेष दुरुस्तीच्या कामास रु. २,१०,५५,८९७ /- (रू. दोन कोटी दहा लक्ष 
पंचावन्न हजार आठशे सत्याण्णव फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन 
राहून व सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट &अ प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

१. शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिं.व्य.(कामे), ०१.०१.२०१५ मधील 

मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे महामंडळावर 

बंधनकारक आहे. 


२. शासन पत्र दि.०४/०६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे आर्थिक निकष मा. 
राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसारनिधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती मर्यादेत राहण्यासाठी 
कामाचे दोन वर्षाचे नियोजन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


३. तांत्रिक मान्यतेपूर्वी बांधकामाचे सविस्तर सर्वेक्षण व संकल्पनावर आधारित तरतूद 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहील. 


४. अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने दरसूची बाह्यबाबी व वहन अंतरे 
तपासून अंदाजपत्रकास सक्षमस्तरावर तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 


५. कालव्यातील गाळ काढणे, कालवा भराव व गवत झाडे / झुडपे काढण्याची कामे 
जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी संघटनेकडे उपलब्ध मशिनरीव्दारे करावीत. 


६. प्रस्तावीत कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम/ तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 


७. कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत 
पूर्ण करण्यात यावा. सदरची कामे पूर्ण होईपर्यंत त्रेमासिक प्रगती अहवाल शासनास 
सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा Wid अहवाळ शासनास त्वरीत 
सादर करावा. विषयांकित प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकातील तरतूदी, दर , 
वहनअंतर ,संकल्पन व इतर तांत्रिक निकष याबाबतची तांत्रिक मान्यतेपुर्वी पडताळणी 
संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 


९. सदर प्र.मा. अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 
तसेच प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यतेची मंजूरी दिल्या नंतर पुन्हा सुधारीत प्रशासकीय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१ (प्र.क्र. १२६/२१)/ सिं.व्य.(कामे) 


मान्यता देता येणार नाही . या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, cwc ची मार्गदर्शक 
तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दत याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


१० वितरीका क्र. २२, कि.मी १ ते ७ चे सिंचन क्षेत्र २६५३ हे. असुन त्यापैकी १०८१ हे. 
सिंचन होते. सदर दुरुस्तीचे काम झाल्यास उर्वरित १५७२ हे . क्षेत्र पुर्ण स्थापित होणार 
आहे याची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. 


११. सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत स्थापित "३" पाणी 
वापर संस्थाना स्थापित करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची जबाबदारी अधीक्षक 
अभियंता व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील 


१२. लायनिंग प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी आवश्‍यक CNS ची जाडी प्रचलित पध्दतीने 
संकल्पित करुनच निश्चित करावी. 


१३.सदर अंदाजपत्रकात १२% वस्तु व सेवा कर गृहित धरण्यात आला आहे. तथापि, 
जलसंपदा विभाग सामाईक दरसूची सन २०१७-१८ मधील सर्वसाधारण टिप्पणी मुद्दा क्र. 
अ) १) नुसार प्रत्यक्ष वस्तु व सेवा कराची परिगणना करावी व त्यानुसार सक्षम स्तरावर 
तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी . 


१४. विषयांकित प्रस्तावातील वहन अंतरास सन २०१६ मध्ये मंजूरी मिळाल्याचे दिसून 
येते. तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी सदर मंजूर वहन अंतराच्या दृष्टीने बांधकाम साहित्याच्या 
उपलब्धतेची व त्याच्या परिमाणाची खात्री करुनच तद्‌नंतरच तांत्रिक मान्यतेची पुढील 
कार्यवाही सक्षम स्तरावर करावी. 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च, (१२) विविध पाटबंधारे महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (विस्तार व सुधारणा) १२ (०१) 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ जे १६७ 
(उर्वरित महाराष्ट्र) ५४, गुंतवणुका या मुख्य लेखाशिर्षखाली करावा व मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/लपा-०२, दि.२६/०५/२०१७ मध्ये विहित 
केल्यानुसार विशेष दुरुस्ती कामांच्या खर्चाबाबतीत रू. ५.०० कोटी पर्यंत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागास असून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सि.व्य.(कामे) कार्यासनाच्या 


नोंदवही क्र.9 सन २०२१-२२ मध्ये नोंदविण्यात आळेली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१ (प्र.क्र. १२६/२१)/ सिं.व्य.(कामे) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१५१९३७२७३४२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डग Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 
Vaij nath ON: CN = Vainath Manmathanpa Chile, C = IN 
MGHStRaGaa CHI -.. 111. eee 
anmatnappa HIE pate: 2021.08.15 19:47:30 +05'30" 
(वैजनाथ fag ) 
शासनाचे उप सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 

७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

८. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९. अ.मु.स (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१०. अ.मु.स (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. सचिव (प्रकल्प व समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

१७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग ,पुणे, 

१८.आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१९. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे, 

२०. कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग, पुणे, 

२१. सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१ (प्र.क्र. १२६/२१)/ सिं.व्य.(कामे) 


परिशिष्ट --अ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र. १२६/२१)/ सिं.व्य.(कामे) 
दिनांक: ९५.०६.२०२९ 


Special Repairs To New Mutha Right Bank Canal distributary number 22 Km & To 9 
Of Khadakwasla Project 


खडकवासला नवीन मुठा उजवा कालवा वितरिका क्र. 22 कि.मी १ते ७ ची विशेष दुरुस्ती 


अंदाजपत्रकीय बाबी एकूण रु. 
कामाची किंमत १,७४, ८८, ६०३ 


स्वामित्व शुल्क ७,६९,११८ 


१% विमा १,७४,८८६ 


१२% जीएसटी २०,९८,६३२ 
३% अनुषंगिक खर्च ५,२४,६५८ 


एकूण रु. २,१०,५५,८९७ 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 


Vaijnath Chille | 
Sho Merete Oo ache 
M an mM at h a p pa Maharashtra, OU = Water Resources 
Ch | | le Bo ane ee 5 19:47:47 +05'30' 
( वैजनाथ face ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


